औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांच्या 
आस्थापनेवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
“उपसंचालक, गट-अ” या पदावर नामनिर्देडानाने 
तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक : औसुवआ ०९२३/प्र.क्र.१४९/काम.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: शासनाचे समक्रमांक दि.२६/०२/२०२४ रोजीचे आदेश. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशातील परिच्छेद-६ मध्ये “संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसूचनेअन्वये 
विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ मधील तरतुदीनुसार 
सदरहू उमेदवारांची उप संचालक,गट-अ या संवर्गातील ज्येष्ठता त्यांच्या रूजू झालेल्या दिनांकापासून 
निश्चित करण्यात येईल .” 


याऐवजी 


“संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसूचनेअन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदीनुसार सदरहू उमेदवारांची उप संचालक,गट-अ या 
संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यात येईल”, असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२२९१८५१०४१११० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHILPA GIRISH 
CHAUDHARI 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
(१) श्री.कल्पेश श्रीनिवास कुलकर्णी, 
(२) श्री.अभिजित Laat पाटील 
(३) श्री.नरेश देविदास भारुळे 
(४ श्री.ओंकार चरणदास चौरे, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक औसुवआ ०९२३/प्र.क्र.१४९/काम.१ 


(५ श्री. योगेश गोपिचंद कोवे, 
(या शिफारसपात्र उमेदवारांना ई-मेल संदेशाद्वारे व संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय 
यांचेमार्फत) 
प्रत :- 
१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 
३. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 
५. महालेखापाल-१/२,लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. संचालक,लेखाव कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पुणे/नाशिक/ नागपूर/ भांडारा/सोलापूर. 
उपसचिव/ अवर सचिव (काम-१), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
निवड नस्ती (काम-१) 


